कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍्तालयाचा पदांचा 
आकृतीबंध निश्चित करणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कौविउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२(रोजगार) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- ०९ एप्रिल,२०२१. 
वाचा:- १) शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्रमांक :ईएसई -१०९९/प्र.क्र११९/२००१/प्रशा-२ 
दि.०८ सप्टेंबर,२००६. 
2) आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, 
नवी मुंबई यांचे पत्र क्र: कौविरोबउसं-२/ आस्था/अराप/(२०/१६)/१२२०, 
दि. २४ ऑगस्ट,२०१६. 
3) वित्त विभाग क्रमांक: पदनि -२०२०/प्र.क्र.३४/२०/आपुक, 
दि.२८ डिसेंबर २०२०. 
प्रस्तावना:- 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या प्रशासकीय अधिपत्याखाळीळ, कौशल्य 
विकास रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील सर्व पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
यापूर्वी संदर्भाधीन दि.८ सप्टेंबर, २००६ च्या आदेशान्वये आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला 
आहे. आता कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यंत्रणेतील सर्व पदांचा सर्वकष 
आढावा घेण्यात आला असून, मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक 
९ डिसेंबर,२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत, सुधारीत आकृतीबंधास दिलेल्या मान्यतेनुसार शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 
शासन निर्णय :- 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय (पूर्वीचे 
संचालनालय) या यंत्रणेत एकूण ९४५ पदे मंजूर होते. या मंजूर पदांवर ४९७ अधिकारी/ कर्मचारी 
कार्यरत होते. 
२. उच्चस्तरीय सचिव समितीने, बुधवार दि.९.१२.२०२० रोजीच्या बैठकीत कौशल्य विकास 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या यंत्रणेतील पदांना खालीलप्रमाणे (रकाना ६ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे) मान्यता दिलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२ (रोजगार) 


अ.क्र पदनाम सुधारित वेतन मंजूर पदांची । कार्यरत पदे | उच्चस्तरीय सचिव 
मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर संख्या समितीने मंजूर केलेली 
पदे 
a २ ३ श्या ५ & 
१ । आयुक्त, गट-अ संवर्ग पद शि i | aa 
2 | उपसंचालक, गट-अ । 5-२३:६७७००- शि & शिश 
२०८ (७०० 
३ | उपसंचालक S-2o: ५६१००-१७७५०० | | | a 


(सांख्यिकी) गट-अ 


४ | सहायक संचालक | 5-२०: ५६१००-१७७५०० शॉ णि शि 
(लेखा), गट-अ 

५ | सहायक संचालक, | 5-१८: ४९१००-१५५८०० ४६ ३४ शि 
गट-अ 

६ | कौशल्य विकास, 5-१५: ४१८००-१३२३०० शि ३५ शि 


रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन अधिकारी, 
गट-ब 


७ | लघुलेखक (उच्च | 5-१५:४१८००-१३२३०० शि शि शिंग 
श्रेणी, गट-क 


८ । सहायक लेखा 5-१५: ४१८००-१३२३०० ३ ३ ३ 
अधिकारी, गट-ब 
(अराजपत्रित) 


९ | लघुलेखक S-48: ३८६००-१२२८०० शि | a 
(निम्नश्रेणी),गट-क 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२ (रोजगार) 


qo | कनिष्ठ कौडल्य S-93: ३५४००-११२४०० १३८ १९ १३० 
विकास व रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन 
अधिकारी,गट-क 

११ । वरिष्ठ लिपिक, गट-क | 5-८: २५५००-८११०० शि ९९ १६० 

RQ | लघुटंकलेखक, 5-८: 24400-29900 22 |_| | 
गट-क 

१३ | लिपिक- टंकलेखक, | 5-६: १९९००-६३२०० २७८ १७९ २६५ 
गट-क 

१४ | वाहनचालक, गट-क | 5-६: १९९००-६३२०० शि | #99 (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
(मृत संवर्ग) ($ ११ अधिसंख्य पदे) 

१५ | दप्तरी, गट-ड (मृत | 5-३: १६६००-५२४०० शि शि शा 
संवर्ग) 

१६ | नाईक, गट-ड (मृत | 5-३: १६६००-५२४०० | | शशी 
संवर्ग) 

१७ | शिपाई, गट-ड (मृत | 5-१: १५०००-४७६०० | ९० #994 (बाह्ययंत्रणेव्दारे) 
संवर्ग) 

१८ | चौकीदार, गट-ड | 5-१: १५०००-४७६०० शि ३ ($९०--$३--$१ 
(मृत संवर्ग अधिसंख्यपदे) 

१९ चौकीदार-नि- 5-१: १५०००-४७६०० ६ | 
सफाईगार, 
गट-ड (मृत संवर्ग 

एकूण ९४५ ४९७ ७२३--१२६ 
बाह्ययंत्रणेव्दारे 


( $ १०५ अधिसंख्य पदे) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२ (रोजगार) 


३. वर दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ७२३ नियमित पदे व १२६ सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे असा सुधारीत 
आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला. वरीलप्रमाणे बाह्ययंत्रणेमार्फत सेवा घ्यावयाच्या १२६ पदांपैकी १०५ पदांवर 
सध्या (प्रस्ताव सादर करतांना) कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे सदर १०५ पदे अधिसंख्य गणण्यात यावीत. 
सदर पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यु इत्यादी कारणामुळे रिक्‍त झाल्यानंतर ती पदे 
निरसित होतील व तद्नंतर या सेवा बाह्ययंत्रणेमार्फत गरजेनुसार उपलब्ध करून घेण्यात येतील. 

४. उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्य केल्याप्रमाणे पदे मंजूर करण्यात येत असल्यामुळे अतिरिक्‍त 
ठरणारी उर्वरित पदे या शासन निर्णयाव्दारे रद्द करण्यात येत आहे. 

५. समितीने ज्या पदांची कामे बाह्ययंत्रणेव्दारे करून घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्या पदांची कामे 
बाह्ययंत्रणेव्दारे करून घेताना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.२७.०९.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, 
दि.०२.१०.२०१३ व दि.०२.०८.२०१६ मधील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

६. शासन निर्णय वित्त अर्थसे-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दि.०४.०५.२०२० अन्वये कोव्हीड-१९ च्या 
संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम व त्यावरील वित्तीय 
उपाययोजनातंर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता इतर 
विभागाने नवीन पदभरती करू नये अशा सूचना आहेत, तेव्हा सदर सूचना कायम राहतील. सदर निर्बंध 
जोपर्यंत उठत नाहीत, तोपर्यंत वरील मान्यतेनुसार नविन भरती करता येणार नाही. अत्यंत तातडीच्या 
परीस्थितीत वित्त विभाग (व्यय) यांची मान्यता आवश्यक राहील. 

७. आयुक्‍्त,कौडशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, नवी मुंबई यांनी 
वरील प्रमाणे तात्काळ कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

८. सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या पदांचे वेतन व भत्यांचा खर्च, यापूर्वी ज्या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येत होता, त्याच लेखाशीर्षाखाली यापुढेही खर्ची टाकण्यात यावा. 

९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.४३/आपुक, दि.०१.०२.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

qo. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०४०९१६१३५५३६०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
5 a Nn t 0 ५ h V | t h a | = “tie ae : asa met ॥ 1 र lopment Society, ffice, 


5.4.20=ca5751ffedbb005fdff34ab6ac 183 19d061483d7d35e20f744e251 


3601 


R 0 ka d e र wrote ला ह Ha cies 1 2b6cadcb583d500fe489 
(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२ (रोजगार) 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा. मंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, 


) 
) 
) 
) 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


AN 


०८ 


Cc 
ae 


£53) 


७) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) सचिव (प्र.सु. व र. व का), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९) सचिव(व्यय), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
qo) वित्त विभाग (व्यय -६ व वित्तीय सुधारणा-१) मंत्रालय, मुंबई, 
११)आयुकक्‍्त, plated विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, नवी 
मुंबई सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१३)महालेखापल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
१५)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


q0) ad जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८)उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१९) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागातील सर्व कार्यासने, 
२०) निवड नस्ती, 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


